कोयना प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील 
महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे, पिंपरी, 
आकल्पे, निवळी व लामज या पुनर्वसित 
गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना 
निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१.०८.२००९ 
२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७/४/२०१५ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१६/४२२/प्र.क्र. ६४/र-८, दि. ०२.०६.२०१७ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१९/१५१/प्र.क्र. ४०/र-८, दि. ३०.०३.२०१९ 
) 
) 
) 
) 


AN 


oc 


o~ 
ae 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१९/४१२/प्र.क्र. १०९/र-८, दि. 29.99.2098 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/५५/प्र.क्र.१२/र-८, दि. १३.०३.२०२० 

८) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/५५/प्र.क्र.१२/र-८, दि. ०३.०९.२०२० 

९) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/१९९/प्र.क्र.9८/र-८, दि. १३.११.२०२० 
१०)शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/१९९/प्र.क्र.७८/र-८, दि. ०८.०१.२०२१ 
११)झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 

१२) कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा यांचे क्र.धोकावि-२/लेडा-२/५५/२०२२, 
दि. ०५/०१/२०२२ रोजीचे पत्र 


£58) 


9 


प्रस्तावना- 

कोयना प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील दरे, पिंपरी, आकल्पे, 
निवळी व लामज या पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून या कामांना यापूर्वी संदर्भाधीन 
क्र.५ ते १० येथील शासन निर्णयान्वये निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. तथापि संदर्भाधीन क्र. 
७ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी काही तांत्रिक कारणांमुळे खर्च न झाल्याने 
समर्पित करण्यात आलेला आहे. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा यांनी 
संदर्भाधीन क्र. १२ येथील पत्रान्वये सदर पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांची 
देयके अदा करण्यासाठी व सदर कामांच्या निविदा जाहिरातीचे देयक अदा करण्यासाठी निधी 
मागणी प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रकल्प यंत्रणेने सादर केलेल्या सदर प्रस्तावास अनुसरुन निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


शासन निर्णय- 

कोयना प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील दरे, पिंपरी, आकल्पे, 
निवळी व लामज या पुनर्वसित गावठाणांमधील पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा 
कामांसाठी व सदर कामांच्या निविदा जाहिरातीचे देयक अदा करण्यासाठी एकूण रूपये 
३,१९,४४,३००/- एवढा निधी सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात वितरीत करण्यास खालील 
अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, कोयना 
प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील दरे, पिंपरी, आकल्पे, निवळी व लामज 
या पुनर्वसित गावठाणांमधील खालील विवरणपत्रात नमूद पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी 
सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी व सदर कामांच्या निविदा जाहिरातीचे देयक अदा 
करण्यासाठी योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून 
रूपये ३,१९,४४,३००/- (रुपये तीन कोटी एकोणीस लक्ष चौरेचाळीस हजार तीनशे wae) “मागणी 
क्रमांक सी-१०, लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००) (०३) 
इतर प्रकल्प, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) (कार्यक्रमावरील खची” या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून विभागीय आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


अ. नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
क्र मान्यता दिलेली| एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
iV दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. 43/000 ते ५३/४०० चे डांबरीकरण | २५,१३,९७१/-| २०,९३,४००/-| ४,२०,६००/- 
२ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. 43/800 ते ५३/८०० चे डांबरीकरण | २६,१५,२९९/-| २१,८९,७००/-| ४,२५,६००/- 
३ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५३/८०० ते ५४/२०० चे डांबरीकरण | २७,१९,४०९/-| २१,३३,६००/-| ५,८५,८००/- 
४ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५४/२०० ते ५४/६०० चे डांबरीकरण | २५,८७,९९५/- | २०,५०,५००/-| ५,३७,५००/- 
५ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५४/६०० ते ५५/००० चे डांबरीकरण | २६,२१,७९४/- | २२,०४,३००/-| ४,१७,५००/- 
६ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. 44/000 ते ५५/४०० चे डांबरीकरण | २६,८७,७८३/-| २१,६१,२००/-| ५,२६,६००/- 
७ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५५/४०० ते ५५/८०० चे डांबरीकरण | २७,१८,००७/- | २०,९४,२००/- 
६,२३,८००/- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


अ. नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
क्र. मान्यता दिलेली' एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
८ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५५/८०० ते ५६/२०० चे डांबरीकरण | २६,४२,७३६/- | 29,§9,400/-| ४,८१,२००/- 
९ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी.५४ व ५५ मध्ये मोरी बांधकामे | १९,०५,२१२/- | 92,39,300/-] ७३,९००/- 
ie o| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी.५६ व ५७ मध्ये मोरी बांधकामे ।१८,९४,९०९/- | १८,९४,७००/- २००/- 
1 १। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळलामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५६/२०० ते ५६/६०० चे डांबरीकरण | २७,६३,३४१/- | १९,९०,२००/-| ६,८३,६००/- 
१२| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५६/६०० ते ५७/००० चे डांबरीकरण | २५,७४,७३६/- | १९,२३,६००/-| ४,९५,६००/- 
१३ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५७/००० ते ५७/४०० चे डांबरीकरण | २५,७६,९२०/- | १८,९३,५००/-| ५,१२,८००/- 
१४ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५७/४०० ते ५७/८०० चे डांबरीकरण | २६,७५,१४३/- | 20,90,900/-| ४,८१,५००/- 
१५ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५७/८०० ते ५८/२०० चे डांबरीकरण | २५,८०,६९७/- | १९,०३,८००/-| ५,०६,८००/- 
१६ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५८/२०० ते ५८/६०० चे डांबरीकरण | २४,६५,६१७/- | १९,३८,०००/-| ४,५९,८००/- 
१७| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५८/६०० ते ५९/००० चे डांबरीकरण | २५,६०,०६३/-| २०,२१,९००/-| ४,९७,९००/- 
१८| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. 48/000 ते ५९/४०० चे डांबरीकरण | २५,५३,५४४/-| २२,४९,२००/-| ३,०४,३००/- 
१९ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी.५८ व ५९ मध्ये मोरी बांधकामे | १८,८४,५६१/- ७,६४,९००/- | १,१०,५००/- 
२०। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळलामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५९/४०० ते ५९/८०० चे डांबरीकरण | २७,००,१२५/- | २२,०५,२००/-| ४,९५,०००/- 
29| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ५९/८०० ते ६०/२०० चे डांबरीकरण | २६,६०,४५७/- | २१,६९,१००/-| ४,९१,४००/- 
22| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळलामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६०/२०० ते ६०/६०० चे डांबरीकरण | २६,६७,९१९/- | २०,५१,३००/-| ६,१६,६००/- 
23 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६०/६०० ते ६१/००० चे डांबरीकरण | २४,९०,८३२/- | २१,१७,०००/-। ३,७३,८००/- 
28 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 
मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६१/००० ते ६१/४०० चे डांबरीकरण | २४,३२,४१९/- | २२,००,६००/- 
२,३१,८००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


अ. नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
क्र. मान्यता दिलेली| एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 

24 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६१/४०० ते ६१/८०० चे डांबरीकरण | २५,८५,८९४/-| २२,०२,१००/-| ३,८३,८००/- 
26 दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६१/८०० ते ६२/२०० चे डांबरीकरण | २६,४४,९२२/- | २३,१५,९००/-| ३,२९,०००/- 
२७। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६२/२०० ते ६२/६०० चे डांबरीकरण | २५,४३,१३८/-| २०,८०,०००/-| ४,६३,१००/- 
2¢| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ६० व ६१ मध्ये मोरी बांधकामे | १८,७४,२१३/- | १५,३४,१००/-| ३,४०,१००/- 
2° | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६२/६०० ते ६३/००० चे डांबरीकरण | २४,६५,२२०/- | २२,३६,०००/-| २,२९,२००/- 
30 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६३/००० ते ६३/४०० चे डांबरीकरण | २६,०२,९२७/- | २०,०५,०००/-| ५,९८,०००/- 
39| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६३/४०० ते ६३/८०० चे डांबरीकरण | २४,६३,६१८/- | २०,६३,७००/-| ४,००,०००/- 
32| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६३/८०० ते ६४/२०० चे डांबरीकरण | २४,२४,४२४/- | ११,१२,८००/-| ४,०३,९००/- 
33 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६४/२०० ते ६४/६०० चे डांबरीकरण | २५,०२,६३६/- | २०,१६,९००/-| ४,८५,७००/- 
38 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६४/६०० ते ६५/००० चे डांबरीकरण | २४,८९,८८४/-|। २०,७०,८००/-| ४,१९,१००/- 
34 | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६५/००० ते ६५/४०० चे डांबरीकरण | २४,१०,७७२/- | 99,28,400/-] ६,७०,०००/- 
३६। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६५/४०० ते ६५/८०० चे डांबरीकरण | २४,७६,५०७/- | २१,४५,४००/-| ३,३१,१००/- 
३७| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६५/८०० ते ६६/२०० चे डांबरीकरण | २३,९९,४३९/- | २१,०९,६००/-| २,८९,८००/- 
3¢| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ६४ व ६५ मध्ये मोरी बांधकामे 9¢,43,498/- | १२,९२,१००/-| ५०,०००/- 
3° | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६६/२०० ते ६६/६०० चे डांबरीकरण | २३,८८,३८७/-। १७,९३,२००/-| ५,०६,५००/- 
४० | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६६/६०० ते ६७/००० चे डांबरीकरण | २३,३१,७१९/- | १८,७५,२००/-| ४,५६,५००/- 
४१ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६७/००० ते ६७/४०० चे डांबरीकरण | २३,४३,३३५/- | १६,६५,०००/- 

६,२८,६००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


अ. नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
क्र. मान्यता दिलेली' एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 

82| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६७/४०० ते ६७/८०० चे डांबरीकरण | २३,४३,३३५/- | १६,६९,७००/-| ५,५५,३००/- 
४३ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६७/८०० ते ६८/२०० चे डांबरीकरण | २२,२४,३३३/- | 9§,3¥,000/-| ५,६८,५००/- 
४४ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६८/२०० ते ६८/६०० चे डांबरीकरण | २२,८८,७४७/- | १६,७७,२००/-| ६,११,३००/- 
४५ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६८/६०० ते ६९/००० चे डांबरीकरण | २२,४८,६०७/- | १६,७२,६००/-| ५,७६,०००/- 
४६| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६९/००० ते ६९/४०० चे डांबरीकरण | २२,३७,५६७/- | १६,२४,७००/-| ५,६२,९००/- 
४७| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६९/४०० ते ६९/८०० चे डांबरीकरण | २२,३७,५६७/- | १२,४७,१००/-| ६,६१,३००/- 
४८ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ६६ व ६७ मध्ये मोरी बांधकामे | १८,४८,४३८/-| १६,५००/- | ५,५७,१००/- 
४९ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ६८ व ६९ मध्ये मोरी बांधकामे| १८,३७,९४१/- | १२,९७,०००/-| १,३०,५००/- 
५०| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ६९/८०० ते ७०/२०० चे डांबरीकरण | २२,७८,६५२/- | १७,०१,५००/-| ५,७७,२००/- 
५१| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७०/२०० ते ७०/६०० चे डांबरीकरण | २३,६८,०८७/- | ११,३७,२००/-| ६,८७,६००/- 
42| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७०/६०० ते ७१/००० चे डांबरीकरण | २४,१५,३११/- | १६,५५,२००/-| ७,६०,१००/- 
43| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७१/००० ते ७१/४०० चे डांबरीकरण | २४,०४,२७२/- | १६,८४,६००/-| ७,१९,७००/- 
gy दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७१/४०० ते ७१/८०० चे डांबरीकरण | २३,९२,४६६/- | १६,७३,८००/-| ६,१५,८००/- 
५५ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७१/८०० ते ७२/२०० चे डांबरीकरण | २२,८६,२१४/- | १५,०८,९००/-| ६,९०,४००/- 
4g | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ७० व ७१ मध्ये मोरी बांधकामे १८,२७,४३४/- | ४,३०,२००/- ।१३,९७,२००/- 
५७| दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ७२ व ७३ मध्ये मोरी बांधकामे | १८,१६,९२३/- | ११,३२,९००/-| १,४४,५००/- 
५८ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७२/२०० ते ७२/६०० चे डांबरीकरण | २१,५६,८०६/- | १६,११,६००/- 

५,०४,८००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


अ. नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
क्र. मान्यता दिलेली' एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 

५९ | दरे-पिंपरी-आकल्पे-निवळी-लामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७२/६०० ते ७३/००० चे डांबरीकरण | २१,९३,३७५/- | १६,३०,५००/-| ५,०१,९००/- 
go | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७३/००० ते ७३/४०० चे डांबरीकरण | २३,३५,३२६/- | १५,५८,०००/-| ७,७७,३००/- 
&9| दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७३/४०० ते ७३/८०० चे डांबरीकरण | २३,७२,१६१/- | १७,१३,२००/-| ५,०६,१००/- 
६२। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७३/८०० ते ७४/२०० चे डांबरीकरण | २४,८२,६६२/-| १४,८८,०००/-| ९,२१,९००/- 
६३ | दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७४/२०० ते ७४/६०० चे डांबरीकरण | २५,०८,४४५/- | १६,५५,८००/-| ६,७३,८००/- 
६४। दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ सा.क्र. ७४/६०० ते ७५/००० चे डांबरीकरण | २४,४७,०५४/- | १४,८०,०००/-।) ७,३१,६००/- 
&4 दरे-पिपरी-आकल्पे-निवळी-ळामज येथील इतर जिल्हा 

मार्ग क्र. २६ मधील कि.मी. ७४ व ७५ मध्ये मोरी बांधकामे 92 ,06,828/- | १४,१७,८००/-| १,१४,०००/- 
६६ निविदा जाहिरात प्रसिद्धी खर्च --- --- ५९,०००/- 

एकूण ३,१९,४४,३००/ 
वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खाळील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून संबंधित अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

२) अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा यांनी नागरी सुविधा व तद्‌नुषंगिक 
कामांसाठी वितरीत सदरचा निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 

३) नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जात 
असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/ मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

४) कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी 


प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने कार्यपूर्ती 
अहवाल झासन, विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांना सत्वर सादर 
करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


१०) 


११) 


१२) 


३ः 


परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 
सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००) (०३) इतर प्रकल्प, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) 
(दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही निधी शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये 
प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय 
प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित अधीक्षक अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००) (०३) इतर प्रकल्प, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) 
(दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित 
अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
PATENT मागणी क्र. सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च 
(००) (०३) इतर प्रकल्प, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा 
पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्‌नुषंगाने या लेखाज्रीर्षाखाली होणाऱ्या 
खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 
यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महाळेखापाळल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip 
सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 
संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे 
उपयोजन प्रमाणपत्र Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ 
विभागीय आयुक्‍्त/शासनास तातडीने सादर करावे. 
यासंदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत शासनास 
सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०८१७४७०३६७१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे. 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/१५/प्र.क्र.१/र-८ 


२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, सातारा. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

४. उप आयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

५. अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 

६. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. २, सातारा. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१०.जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११.वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२.नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१३.महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१४.महसूल व वन विभाग ,पी.ए.सी.कार्यासन ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१५.निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


kKREKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


